मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशिर्ष "२४०४ 
दुग्धव्यवसाय विकास (योजनेतर/दत्तमत)" 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
तरतूदीचे पुनर्विनियोजन... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरक-२०२०/प्र.क्र.११३/पदुम-९ 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : १९ नोव्हेंबर, २०२०. 


संदर्भ :- आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि ४ /अंपशा/पुनर्वि./ 


शासन निर्णय :- 


२०२०-२१/७९०, दि.१४.१०.२०२०. 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशिर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय 
विकास (योजनेतर/दत्तमत)" याखालील उपल्ेखाशिर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून त्याच मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली इतर उपलेखाशिर्षांतर्गत उद्दिष्टाकरिता रुपये १५,००,०००/- (रुपये पंधरा लक्ष फक्त) 


इतक्या तरतूदीचे खाळील अटी व शार्तीनुसार पुढील प्रमाणे पुनर्विनियोजन करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


(रुपये हजारात) 
मुख्य उद्दिष्ट | मंजूर बीडीएस | बीडीएस | पुनर्विनि । पुनर्विनि । पुनर्विनि 
लेखाशिर्ष अनुदान । वर वरील | योजनाची | योजना । योजनाबाबतचे 
वितरीत | शिल्लक | रक्‍कम =| नंतरचे =| कारण 
रक्‍कम | रक्‍कम एकूण 
अनुदान 
शादुयो उदगीर | २९-  |१७६८८० | ८८४४०० ७८८९२ | -१५०० |। १७१६०३ [सदर योजनेकडील दूध संकलन प्रचंड 
(00) (02) प्रापण दूध प्रमाणात घट झाल्यामुळे बचत संभवत 
(२४०४१४६२  । खरेदी 
शादुयो उदगीर । २७- ९४५ : : +9400 | २४४५ ax योजनेकडील नादुरुस्त असलेली 
(00)(03) संस्करण | लहान यंत्र सामुग्री करिता शादुयो बीड येथील 
(२४०४१४७१) बांधकामे विनावापर असलेले अँटमाफसफेरीक 
न कॉईल्स व इतर आवश्‍यक 
हित्यासह उदगीर येथे स्थलांतरीत 
णे तसेच जुन्या अटमोसफेरीक 
न्डेन्सरच्या पाण्याच्या हौदाची 
Trad) 


उपरोक्त २४०४१४६२ (२९)-दूध खरेदी या लेखाशिर्षाखालील पुनर्विनियोजनानंतर पुन्हा पुरवणी 
मागणी किंवा इतर मार्गाने चाळू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.११३/पदुम-९ 


सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१६/व्यय-२, दि.०४/११/२०२० अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतां २०२०१११९१२४४२५५३०१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UJWAL B SALVI 
DN: c=IN, st=Maharash 
2.5.4.20=e79d2f5f5638bc425097a84cb982b7efabb779ca09f8d7e378 


b31d8b16f33404, postalCode=400032, street=MANTRALAY,MUMBAI, 
‘ialNumbe ifb80c2a93ec4b5d3af7ba8e63d39d2640d6b904c2f83 
1¢1a4402b1949b33009, AGRICULTURE AND ADF, 


‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘UJWAL B SALVI 
Date: 2020.11.19 12:47:51 +05'30' 


( उज्ज्वल साळवी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद. 

कक्ष अधिकारी,(अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती. 


AD 


AN 


Cc 
ae 


£39) 


S ०८ 
*२->< YS TF > wr  *-* ६-4 


पृष्ठ २ पैकी २ 


